महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-४/पोल-७. 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १८ ऑगस्ट, २०२२. 


विषय :- “Special Infrastructure Scheme (SIS), including construction of 250 
Fortified Police Stations in LWE affected States” Ul योजनेखाली 


महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर “20 Fortified Police Stations” यांचे बांधकाम 
करणे व Capacity enhancement of Special Task Force (STF) व 
Special Intelliegece Branches (SIB) साठ| Hal [वतरण करण्याबाबत. साठी निधी वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, फा. क्र.१८०१५/०४/२०२०-एलडब्ल्यूई-१, 

दिनांक १९.०३.२०२०. 

2. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२१-आ/ 
१९५/एसआयएस-योजना/१५१/२०१७, दिनांक १६.०६.२०२०. 

३. शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/एक-ते-वीस/ 
पोल-७, दिनांक २७.११.२०२०. 

४. शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७, 
दिनांक १५.१२.२०२०, २२.०३.२०२१,२१ फेब्रुवारी,२०२२ व ३१.०३.२०२२. 


ज्ञापन :- 


भारत सरकार, Ve मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected States” या 
योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यासाठी २० “Fortified Police Stations” यांचे बांधकाम करणे व 
Capacity enhancement of Special Task Force (STF) व Special Intelliegece 
Branches (SIB) साठी 2029-22 मध्ये केंद्र हिस्सा पोटी रु. 90.20 कोटी व राज्य 
हिस्सापोटी रु. ७ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती ती संपूर्ण वितरीत केली आहे. 
आता २०२२-२३ मध्ये केंद्र हिस्सा पोटी रु. ११.३१८१ कोटी व राज्य हिस्सापोटी रु. ७.५४२१ 
कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी आता वित्त विभागाने yo टक्के निधी 
वितरणास मान्यता प्रदान केली आहे. 


२. संदर्भीय क्र. ३ वरील शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/ 
एक-ते-वीस/पोल-७, दिनांक २७.११.२०२०, यांद्वारे उक्त “२० Fortified Police Stations” 
यांचे बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्या आहेत. 


३. सदर योजनेंतर्गत खर्चासाठी केंद्र हिश्‍याची रक्‍कम रु. ५,६१,८१,१४०/- (रुपये पाच 
कोटी एकसष्ट लक्ष एक्यांऐशी हजार VHal चाळीस wad) इतकी रक्‍कम व राज्य हिऱ्याची 
रु. ३,७४,२०,७६०/- (रुपये तीन कोटी चौ-याहत्तर लक्ष वीस हजार सातठऱी साठ मात्र) इतकी 
रक्‍कम पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली, यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीवर वितरण करण्यास याद्वारे, पुढील अटींवर मंजुरी देण्यात येत आहे;- 
१. भारत सरकार, Ve मंत्रालय, UAT “Special Infrastructure Scheme (SIS), including 
construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected States” या योजनेच्या 
मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-४/पोल-७. 


२. संदर्भीय क्र. १ वरील भारत सरकार, गृह मंत्रालय, फा.क्र.१८०१५/०४/२०२०- 
एलडब्ल्यूई-१, दिनांक १९.०३.२०२०, यामधील शर्तीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. उक्त केंद्र हिऱ्याचे रु. ५,६१,८१,१४०/- (रुपये पाच कोटी एकसष्ट लक्ष ऐक्यांऐशी 
हजार एकशे चाळीस ad) इतकी रक्कम “गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५ 
पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७, राज्य पोळीस (००) (००)(०३) नक्षलग्रस्त भागामध्ये 
सुसज्ज पोलीस ठाणे बांधणे (६० टक्के केंद्र हिस्सा) (अनिवार्य) (४०५५०२०५), ५३, मोठी 
बांधकामे”, या लेखाशीर्षाखाली आणि राज्य हिऱ्याचे रु. ३,७४,२०,७६०/- (रुपये तीन कोटी 
चौ-याहत्तर लक्ष वीस हजार सातशे साठ मात्र) इतकी रक्‍कम “गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी- 
qo, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७, राज्य WS (००) (००)(०४) नक्षलग्रस्त 
भागामध्ये सुसज्ज पोलीस ठाणे बांधणे (४० टक्के राज्य हिस्सा) (अनिवार्य) (४०५५०२१४) ५३- 
मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, चाळू वित्तीय वर्षाच्या (सन २०२२-२३) 
अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर रक्कम कोषागारातून आहरण करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य यांना, नियंत्रक अधिकारी व त्यांचे अधिनस्त अधिका-यास आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. हे शासन ज्ञापन अनौपचारिक संदर्भ, वित्त विभाग, क्र. ३३९/२०२२/व्यय-७, दिनांक 
४.०८.२०२२, अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharahstra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्याअत आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१८१७५६५०७१२९ हा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NARAYAN BIRA शप 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39fc556107 
b4a70c, p: ym=D53E4970DA 18F4240576F3F34F92F7EO69EGAS2A, 


MANE ——— ताता 
(नारायण बि.माने) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, मुक्काम-नागपूर 
प्रत- 


१. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/ गोंदिया. 

२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ गडचिरोली/ गोंदिया. 

३. महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कार्यासन अधिकारी (अर्थोपाय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवड फाईल (पोल-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


